सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
(खुद्द) च्या कार्यासनांची पुनर्रचना 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र:- ईएसटी - ११२२ / प्र. क्र. ३४४/ प्रश्ञा-०२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक इएसटी-१००१/प्र. क्र.३७/प्रहा-०२, 
दिनांक- २४/०१/२००६. 
२) वित्त विभागाचे क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.०६/आपुक, दि. २३-०५-२०२२ चे पृष्ठांकन. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक इएसटी-१११७ /प्र. क्र.१३/प्रहञा-०२, 
दिनांक- ०४/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि. २९-०४-२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
या विभागाचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
आकृतीबंधाचा आढावा घेण्यात येऊन त्यामध्ये अंतिमत: एकुण २६९ पदांच्या आकृतीबंधाला मान्यता 
देण्यात आली आहे. विभागात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५२ कक्ष अधिकारी पदांपैकी ५ पदे कमी 
करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये तांत्रिक कक्ष अधिकारी यांची २ पदे आणि अतांत्रिक कक्ष अधिकारी यांची 
3 पदे समाविष्ट आहेत. त्यानुषंगाने या विभागाचा सुधारीत आकृतिबंध दिनांक ०४-११-२०२२ रोजी च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार विभागातील कार्यासनांची पुनर्रचना 


करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार विभागातील कक्ष अधिकारी 
संवर्गातील एकुण ५ पदे कमी करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक कार्यासनातीळ कामाचा आढावा घेऊन 


खालीलप्रमाणे कार्यासनांचे विलिनीकरण करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी - ११२२ / प्र. क्र. ३४४ / प्रशा-०२ 


विभागातील अतांत्रिक कार्यासने :- 
अ.क्र विलिनीकरण करावयाचे अतांत्रिक ज्या कार्यासनामध्ये विलिनीकरण करावयाचे 
कार्यासनाचे नांव आहे त्या कार्यासनाचे नांव 
a Freq - 03 मिव्य- 02 
२ अर्थ - ०५ अर्थ- ०४ 
3 नियोजन-०४ यंबासा 
विभागातील तांत्रिक कार्यासने : - 
अ.क्र. | विलिनीकरण करावयाचे तांत्रिक कार्यासनाचे | ज्या कार्यासनामध्ये विलिनीकरण करावयाचे 
नांव आहे त्या कार्यासनाचे नांव 
बिड रस्ते ०९-अ रस्ते - ०९ 
२ रा.म. ०२ रा.म. ०१ 
२. वरीलप्रमाणे कार्यासनांचे विलिनीकरण झाल्यानंतर विलिनीकरण झालेल्या कार्यासनांकडून 


खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत fiat देण्यात येत आहेत :- 


१ विलिनीकरण झालेल्या कार्यासनातील कर्मचा-यांनी कार्यासनातील प्रकरण नोंदवही, संदर्भ 
नोंदवही, अनौपचारिक संदर्भ नोंदवही तसेच आवक जावक नोंदवही इत्यादींवरील नोंदी ३१ डिसेंबर, 
२०२२ पर्यंत पुर्वीच्याच कार्यासनाच्या नावाने कराव्यात. 

२ १ जानेवारी, २०२३ पासून विलिनीकरण झालेल्या कार्यासनाच्या नांवाने सर्व दस्तऐवजांची नोंद 
घेण्यात यावी. 


३ विलिनीकरण झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची आसनव्यवस्था नोंदणी शाखेने करावी. 


४ विलिनीकरण झालेल्या कार्यासनातील जुन्या नस्त्यांवरील फाईल क्रमांक बदलण्यात येऊ नयेत. 
मात्र त्याच्या नोंदी स्वतंत्रपणे विळिनीकरण झालेल्या कार्यासनात ठेवण्यात याव्यात. 


५ विलिनीकरण करण्यात आलेल्या कार्यासनातील निंदणीकरण झालेल्या नस्त्यांची अभिरक्षा नव्या 
कार्यासनाकडून करण्यात यावी. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यासनांच्या केलेल्या पुनर्रचनेनुसार विभागाची विषयसूची सुधारीत करण्यात 
येईल. पुनर्रचना केल्यामुळे अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STAT - ११२२ / प्र. क्र. ३४४ / प्रशा-०२ 


४. सुधारीत आकृतिबंधामुळे या विभागात असलेले शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता हे पद व्यपगत 
झाल्यामुळे त्या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-याची क्षेत्रीय स्तरावर बदली करण्यात येईल. तसेच 
लघुटंकलेखक संवर्गातील पदे मृत घोषित केल्यामुळे या विभागात कार्यरत असलेले लघुटंकलेखकाचे पद 
सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग करण्यात येईल. 

५. सुधारीत आकृतिबंधानुसार कार्यासनांची करण्यात आलेली पुनर्रचना तसेच कार्यासनातीळल 
अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे पदनिहाय वाटप सोबतच्या विवरणपत्र- अ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे. 


६. सदरचे आदेश या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२२१११५१८०८०९५११८ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAR 
Pp RA D E E Pp Pp N A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maha: 
5.4.20=ccd661813d437 193c30b84b205e0a135838bd8252eSbad56d93feasb 
fca55a9a, pseudonym=BDE95C233679ED9522D94A7 ACO4F7CE2EC7BC337, 


TIRLOTKAR कका ग 
(प्रदीप पुनाजी तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी 
सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती, प्रशासन-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी- ११२२/ प्र.क्र.३४४/ प्रशा-०२, दिनांक १५ नोव्हेंबर, Qo 
सोबतचे " विवरणपत्र-अ " 
सुधारीत आकृतिबंधानुसार कार्यासनाची पुनर्रचना झाल्यामुळे सुधारीत मंजूर पदे 
अ.क्र कार्यासने कक्ष अधिकारी सहायक कक्ष अधिकारी लिपिक-टंकलेखक 


ta शा पा 
२ सेवा-०२ 


सेवा-०३ 
सेवा- ०४ 


| 
| 


आस्था-२३ 
प्रशा-०१ 


प्रशा-०२ 


१६ प्रशा-०२ 
9 


१ 


प्रशा-०४ 


प्रशा-०५ 


रोख शाखा 


रस्ते- ०८ (खार-०१) 
रस्ते-०९ (खार-२) 
राम-०१ 


सचिव (रस्ते 
सचिव ( बांधकामे 


a [we 


